जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग- 
३ (बांधकाम) संवर्गातील कनिष्ठ अभियंत्यांची 
दिनांक ०१/०१/२०२२ व दि.०१/०१/२०२३ 
रोजीच्या एकत्रित अंतिम ज्येष्ठतासूचीचे 
शुध्दीपत्रक. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकजिपअ-२०२३/प्र.क्र. ४५९/आस्था-४ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक:- ०८ जानेवारी, २०२४ 


संदर्भ:- १) शासन परिपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२३/प्र.क्र.३२५/आस्था-४, दिनांक १७ 
ऑक्टोबर,२०२३ 
२) विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग, यांचे पत्र क्रमांक विआशा/कार्या- 
१९/आस्था-३/१०३६३६१/२०२३, दिनांक Ww नोव्हेंबर, २०२३. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ ( बांधकाम ) ( अर्हताप्राप्त) या संवर्गातील 


कनिष्ठ अभियंत्यांची दिनांक ०१/०१/२०२२ व दि.०१/०१/२०२३ रोजीची एकत्रित अंतिम ज्येष्ठता 


यादी संदर्भ क्र. १ च्या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 


२. सदर यादीमध्ये विहित कालावधीत व विहित प्रप्रत्रात माहिती प्राप्त न झाल्याने श्री. दिपक 


नंदलाल बोरसे कनिष्ठ अभियंता ( बांधकाम ), जिल्हा परिषद, जळगांव यांच्या आक्षेपांची पुर्तता 


करता आलेले नाही. 


३. संदर्भक्रमांक २ च्या पत्रान्वये विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, नाशिक यांनी श्री.दिपक नंदलाल 


बोरसे यांचे नाव अंतिम ज्येष्ठता सूचीमध्ये समाविष्ठ नसल्याने त्यांचे नाव ज्येष्ठता सूचीमध्ये समाविष्ठ 


करण्यात यावे याबाबत शासनास प्रस्ताव सादर केला आहे. 


४. अंतिमज्येष्ठता यादी प्रसिध्द झालेली असल्याने सदर शुध्दीपत्रकाव्दारे उपरोक्‍त परिच्छेद 


क्रमांक ३ प्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत असून श्री.दिपक नंदलाल बोरसे , कनिष्ठ अभियंता 


(बांधकाम) , जिल्हा परिषद, जळगांव यांची सेवा ज्येष्ठता अनुक्रमांक २३५ अ (भाग-१) येथे निश्चित 


करण्यात येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक HAIG: जिपअ-२०२३/प्र.क्र. ४५९/आस्था-४ 


द्‌. सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२४०१०८१४५११३२३२० असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAVINDRA ISHWAR GIRI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=RURAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=fc511494bd6ed3a99adc21454099d86f4055bb93d2941d28 
9397e25bfdbdae6b, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=F 1C25102A6C3E77CB43994F 1 E44E6AD0B1DD376FE 


I 
| S H WA R G | RI 00100CD1871BD9DCD90A502, cn=RAVINDRA ISHWAR GIRI 


Date: 2024.01.08 14:51:09 +05'30' 


(र. ई. गिरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


१. प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

२. सर्व विभागीय आयुक्‍त, 

३. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यांना सदरहू ज्येष्ठता सुची 
शासनाच्या संकेतस्थळावरुन उपलब्ध करुन संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या rears 
आणून त्याप्रमाणे पोच विभागीय आयुक्‍तामार्फत शासनास सादर करण्याच्या 
विनंतीसह अग्रेषित. 

४. अवर सचिव (आस्था-३), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, चौथा मजला, मुख्य इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई 

५. निवड नस्ती. (ग्रामविकास विभाग/आस्था-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ (बांधकाम) संवर्गातील कनिष्ठ अभियंत्यांची दिनांक 09.09.2022 व दि. 09.09.2023 रोजीच्या एकत्रित 


अंतिम ज्येष्ठतासूचीच्या शुध्दीपत्रकाचे सहपत्र 


अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नाव जिल्हा जन्म दिनांक शौक्षणिक कनिष्ठ प्रवर्ग | व्यावसायिक ]ोरा 
परिषद पात्रता अभियंता अर्हता परीक्षा 
पदावरील उत्तीर्ण/सुट 
नियमित 
नियुक्तीचा 
दिनांक 
za २ 3 4 द 9 ८ 8 
भाग-१ पदवीधर 
जि.प.नागपूर येथून 
| आंतरजिल्हा बदलीने 
4 IT श्री. डी.एन.बोरसे जळगांव | १८.०८.१ बी.ई. खुला उत्तीर्ण 
3. : Sas x 92.09.2029 | SS दि. १२.०१.२०२१ रोजी 
रूजू. 


